वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-१/आस्था-३/)७५/५</ 


महाराष्ट्र शासन 


नाशिक विभागातील नायब तहसिलदार या 
संवर्गातीळ तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत (निवडसूची सन २०२२-२३). 


महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जुले, २०२४. 


१७०५१००/ २०२४/२०२४, दि.१४.०३.२०२४ 


शासन आदेठा:- 


नाशिक विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी या संवर्गातील खालील कर्मचाऱ्यांना यापुर्वीच्या 


निवडसूचीतून नायब तहसिलदार या संवर्गात दिलेल्या तदर्थ Vela सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात 
विभागीय आयुक्‍त नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांक १३.०३.२०२४ च्या बैठकीमध्ये 
केलेल्या शिफारसी व सामान्य प्रशासन विभागाने दिळेल्या सहमतीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित 
पदावर त्यांची तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहेत. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार संवर्गातील तदर्थ 
पदोन्नती नियमित केल्यानंतर ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावरच त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


१) अव्वल कारकून संवर्ग (६): - 
अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
क्रमांक 

Eee | . 2. 3. 1 ह. | 
Ra २१८७ श्री. किशोर एम. पवार खुला 
2. २१८८ श्री. अनिल व्ही. पाटील खुला 
2: २१९४ श्री. ए. ए. बन भज (बो 
४. २१९५ श्रीम. व्ही. आर. कल्हापुरे खुला 
4, २२०४ श्री. डी. एच. कारखिले खुला 
६. २२०९ श्री. डी. बी.पाटील खुला 

(२) मंडळ अधिकारी संवर्ग (२) :- 

अ.क्र | ज्येष्ठता क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
1 १_| २ ३ PB 
Pa | 9252 श्री.सतिष मधुकर इंगळे खुला 
२. १३०८ श्री. व्ही. एम. TTS भज (ड) 


शासन आदेदा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


२. उपरोक्त नायब तहसिलदारांच्या तदर्थ पदोन्नती, पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित 


पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येत आहे:- 


१) 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील 
नायब तहसिलदारांची तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहे. 

सदर तदर्थ पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित करण्यात येत असल्याने उक्त अधिकाऱ्यांना 
नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधीन सदर 
निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित अधिकाऱ्यांची 
शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 

तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास याची संपुर्ण 
जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयाची राहील. 


३. सामान्य प्रशासन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.११०९/२०२३/का.१२, दि.०१.१२.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने सदर तदर्थ पदोन्नत्या नियमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२४१६३६२७६७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


lly signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
S H RI KA NT FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5b514d2c3257bba976c5a2de42be8a635bba69 1c0Sd 1/65 
d0ead155a190e90% IC 
SF 152866E6FC64E39CF88B9CB27AE0169A65B00003 


Pp ‘ode=400032, st=I 
MADHUKAR MOHITE दट 
9B269233C42B5B77F06B31, cn=SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 


Date: 2024.07.24 16:52:19 +05'30' 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेदा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


४. जिल्हाधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 


. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 


७. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत). 


. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


